सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी,गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ स्थित तात्पुरती 
ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-१०२३/प्र.क्र.१३०/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १८ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक २१.०६.२०२१. 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२८/१६ अ, 
दि.१२.१२.२०२२. 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृ.आ./ज्येसु/सप्रअ/१५६४२/२०२३/आस्था-१, 
दि.०९.०५.२०२३. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.०६.२०२१ च्या शासन 
अधिसूचनेन्वये शासनसेवेतीळ अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतायादी प्रत्येक वर्षी तयार करणे व 
प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी,गट-ब या संवर्गामध्ये दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ 
या कालावधीमध्ये सरळसेवा भरती, पदोन्नती वा अन्य कारणामुळे नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतायादी 
तयार करण्यात आली असून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-तीन नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. आयुक्त (कृषि) यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतायादी सर्व 
संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व 
तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच या तात्पुरत्या ज्येष्ठता 
यादी संदर्भात आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधितांनी पंधरा दिवसाच्या आत निवेदन सादर 
करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, अशा सूचना संबंधीतांना 
द्याव्यात. प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून 
सदर निवेदने, सविस्तर अभिप्रायांसह शासनास पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती 
प्राप्त न झाल्यास सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतायादीबाबत कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन 
अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-१०२३/प्र.क्र.१३०/१६ अ 


४. प्रस्तुत ज्येष्ठतायादीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
फक्‍त सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता विचारात 
घेण्यात येईल. 

५. आयुक्‍त (कृषि) यांनी सदर तात्पूरती ज्येष्ठतायादी सर्व संबंधीत सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिकारी, गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) 
निदर्शनास आणावी. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80॥959॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१८१६२२११५५०१ असा 


आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JYOTSNA SUNIL 
ARJUN 


J 
JYOTS NA DN: CN = JYOTSNA SUNIL ARJUN, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
SUNIL ARJUN sities oe 
AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT 


Date: 2023.10.18 16:26:13 +05'30" 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
सोबत : परिशिष्ट तीन कक्ष अधिकारी 


प्रति, 


fe) 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

सहसंचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

उपसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 

निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


AN AD 


o~ 
ae 


Oo ०८ 
२: व ८ ८... TP > ब 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट तीन 


१ संवर्गाचे नाव महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा गट-ब सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी 

२ वेतनश्रेणी 5-१५-४१८००-१३२३०० 

३ दि.१ जानेवारी २०२३ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 

संबंधित 
अ.क्र mou अधिकाऱ्यांचे नाव pao जन्म दिनांक प्रवर्ग होतीन ज्येष्ठतेचा दिनांक र! शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
मार्ग 

q 2 3 हू y § ७ टॅ ९ qo ११ 
| 3 | श्री राजेश देविदास काळमेघ पदोन्नती | २७.०७.१९६७ | भ.ज.(क) | १७.०३.२००८ | १७.०३.२००८ | ३१.०७.२०२५ एम.एस्सी. 
२ २ श्री. रुपसिंग क. चव्हाण ०६-०९-६५ ०९-१०-१४ ०९-१०-१४ । ३१-०५-२०२३ बी.ए. 
३ ३ श्री राजेंद्र ज्ञानेश्वर महामुनी २६.०४.१९६४ १३.११.२०१९ | १३.११.२०१९ | ३०.०४.२०२२ बी. ए. सेवानिवृत्त 
8 ४ सौ संगिता व्ही. वेदपाठक १५.०५.१९६५ ११.११.२०१९ | ११.११.२०१९ | ३१.०५.२०२३ बी.कॉम  ।सेवानिवृत्त 
५ ५ lal प्रशांत सुधाकर देशमुख १७.०३.१९७१ ०७.११.२०१९ | ०७.११.२०१९ | ३१.०३.२०२९ एम. कॉम 
६ ६ श्री आदिनाथ दिनकर पवार २६.०८.१९७१ ०८.११.२०१९ | ०८.११.२०१९ | ३१.०८.२०२९ एम. ए 
७ ७ श्री नरेहसिह विजयसिंह तंवर ३०.१०.१९६५ ०४.१२.२०१९ | ०४.१२.२०१९ | ३१.१०.२०२३ बी. कॉम 
८ ८ श्री रविंद्र कोंडीबा काळे ०१.०६.१९७२ ०५.११.२०१९ | ०५.११.२०१९ | ३१.०५.२०३० बीएससी 
९ ९ श्री. महादेव मारुती माळी २५.०५.१९६९ 30.92.2022 | २९.१२.२०२२ | ३१.०५.२०२७ बीएस्सी 
| १० | | 90 | श्री. विश्वास पांडुरंग देसाइ पदोन्नती | ०२.०३.१९७० | खुला | ०१.०३.२०२३ | २९.१२.२०२२ | ३१.०३.२०२८ बीए 
| 99 | | 93 | श्री. हमिद अब्दुल रहिम शोख पदोन्नती | ०५.११.०९६९ | खुला | २३.०१.२०२३ | २९.१२.२०२२ | 30.99.2020 एमकॉम 
१२ | १२ श्रीमती माया श्रावण मेश्राम २५.०६.१९७२ ३०.१२.२०२२ | २९.१२.२०२२ | ३०.०६.२०३० | बीएस्सी [कृषि] 
१३ १३ _ श्री. संजय फकिरा माहोर ०६.०९.१९७९ २९.१२.२०२२ | २९.१२.२०२२ | ३०.०९.२०३७ बीए 
१४ | १४ श्री सागर तेजवंतराव पोटदुखे ०५.०९.१९७८ ३०.१२.२०२२ | २९.१२.२०२२ | 30.08.2084 बीकॉम 
१५ १५ श्री. बद्रीनाथ शंकर फडतरे २०.०९.१९६७ ०८.०३.२०२३ | २९.१२.२०२२ | ३०.०९.२०२५ बीए 
१६ श्री. संजय पांडुरंग सुर्यवंशी २७.०४.१९६९ २९.१२.२०२२ | २९.१२.२०२२ | ३०.०४.२०२७ एमकॉम 
१७ श्री. जयंत शंकर जाधव ०९.०३.१९६९ २९.१२.२०२२ | २९.१२.२०२२ | ३१.०३.२०२७ बीएस्सी 
१८ श्री. प्रकाश विठठल शिंदे १४.०७.१९७२ ०८.०३.२०२३ | २९.१२.२०२२ | ३१.०७.२०३० एमए 
१९ १९ श्री. सुहास Wea जाधव १७.०२.१९७२ ०१.०२.२०२३ | २९.१२.२०२२ | २८.०२.२०३० बीकॉम 
२० २० _ श्री. शाभागचंद भागचंद रतनबोरा पदोन्नती | २२.०८.१९६६ | खुला | २९.१२.२०२२ | २९.१२.२०२२ | ३१.०८.२०२४ एम कॉम 
२१ २१ [ai सुर्यवंशी हनुमंत लक्ष्मणराव पदोन्नती । २२.०६.१९७३ | खुला | ०१.०२.२०२३ | ०१.०२.२०२३ | ३०.०६.२०३१ बीए 
२२ २२ श्रीमती शुभांगी बद्रीनाथ फडतरे पदोन्नती | २०.०६.१९७१ | खुला | ०८.०३.२०२३ | ०८.०३.२०२३ | ३०.०६.२०२९ एमबीए 


